विभागीय पुनर्विलोकन समिती व 
विभागीय अभिवेदन समिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. मत्स्यआ-२०२०/प्र.क्र.१३२/पदुम-१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०२०. 


aay सा.प्र.वि, शासन निर्णय क्रमांक: एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १०.०६.२०१९. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा 
३०वर्षे अर्हताकारी सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर, यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा, सेवेत राहण्याची 
पात्रापात्रता (पात्र/अपात्र) आजमाविण्याच्या दृष्टीने त्यांचे पुनर्विलोकन करुन सुयोग्य व कार्यक्षम अधिकारी / 
कर्मचारी यांना शासन सेवेत पुढे चाळू ठेवावे व अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद सचोटी असणाऱ्या अधिकारी / 
कर्मचारी यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. 
२. सदर पुनर्विळोकन धोरणानुसार, मत्स्यव्यवसाय विभागामधील पुनर्विलोकनास पात्र होणाऱ्या 
अधिकारी / कर्मचारी यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यावर, 
त्यांची सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता (पात्र/अपात्र) आजमाविण्याच्या दृष्टीने त्यांचे पुनर्विलोकन करुन शिफारस 
करण्यासाठी / नियमानुसार आव्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहेत. 
(9) गट-अ (राजपत्रित) (वरिष्ठ वेतन श्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० व त्यापेक्षा अधिक परंतु १०००० पेक्षा कमी, 
गट-अ (राजपत्रित) (कनिष्ठ वेतन श्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० पेक्षा कमी व गट-ब (राजपत्रित) 
अधिकार्‍्यांकरिता विभागीय पुनर्विलोकन समिती खालीलप्रमाणे असेल. 


विभागीय पुनर्विलोकन समिती 
| 9 | सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (पदुम) अध्यक्ष 
२ | सह सचिव / उप सचिव (मत्स्यव्यवसाय) सदस्य 
३ | सह सचिव / उप सचिव (पश्नुसंवर्धन) सदस्य 
४ | कार्यासन अधिकारी (पदुम-१२) रादरस una 


विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार, जे राजपत्रित अधिकारी शासन सेवेत ठेवण्यास 

पात्र ठरतील अशा गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांबाबतच्या शिफारशी अंतिम निर्णयासाठी प्रशासकीय 
विभागाच्या मा.मंत्री महोदयांना सादर करण्यात याव्यात. 

(२) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१०.६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट-ड येथे 

नमूद केल्याप्रमाणे, विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार, जे गट-अ (राजपत्रित) 

(वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० व त्यापेक्षा अधिक परंतु १०००० पेक्षा कमी अशा 

अधिकाऱ्यांकरीता सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १.३.२०१७ नुसार आस्थापना 

मंडळ क्रमांक २ अभिवेदन समिती असेल. तसेच सदर अधिकाऱ्यांच्या अभिवेदन समितीची 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०२०/प्र.क्र.१३२/पदुम-१२ 


शिफारस अंतिम निर्णयासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करावी असे निदेश दिलेले 
आहेत. 

विभागीय पुनर्विळोकन समितीच्या शिफारशीनुसार, जे गट-अ (राजपत्रित) (कनिष्ठ वेतन 
श्रेणी) ग्रेड वेतन श्रेणी ७६०० पेक्षा कमी व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवा 
पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुध्दच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे विभागीय अभिवेदन समिती गठीत करण्यात यावी. 


विभागीय अभिवेदन समिती 
La i सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (पदुम) अध्यक्ष 
सह सचिव / उप सचिव (दुग्धव्यवसाय) सदस्य 
अवर सचिव (आस्थापना) सदस्य सचिव 


सदर अभिवेदन समितीची शिफारस गट-अ (राजपत्रित) (कनिष्ठ वेतनश्रेणी) ग्रेड वेतन रु.७६०० पेक्षा 
कमी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मा.मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करावी. तसेच गट-ब (राजपत्रित) 
अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मा.मंत्री महोदयांना सादर कराव्यात. 
३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १०.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या 
कार्यपध्दती व सूचनांनुसार सेवा पुनर्विलोकन कार्यवाही करण्यात यावी. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२०१११२१६५१३०२२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


yned by SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH. 
=Personal, 


Digitally sig 

SHASTRI SHRINIVAS ४८८ 
25.4. )23493e278 1 dea288fb19797b5336d95824 
420 


dca talCode=410210, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=c02F1 9ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cf0cbb0328 
J AG A N N AT H 3b175900630f8 142337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 
Date: 2020.11.12 16:56:15 +05'30" 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. मा.मंत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
४. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, आयुकत मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई. 
६. सर्व प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय 
७. सर्व सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


